उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- of ATA, २०२३. 


पहा: १) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय निर्णय क्र. केव्हीबी/१०७६(३२२)/उद्योग-५, दि.०१/१०/१९७६. 
२) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांचे पत्र क्र.कार्यासन-३/टे-१/२, दि.०१/०४/२०२२ चे पत्र. 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११/०२/२०१६. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि-६१७६/प्र.क. २०/आपुक-१, दि.२९/६/२०१७ 
५) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.४८/आपुक, दि.३०/१२/२०२२ सोबतचे उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवर सद्यस्थितीत १२३९ पदे मंजूर आहेत. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणेबाबत सूचित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०१/०४/२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतिबंध मंजूर 
करण्यांची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच संदर्भ क्र.४, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक २९/६/२०१७ 
अन्वये सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यांत आलेल्या आहेत. त्यानुसार मा. 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंगळवार, दिनांक १३/१२/२०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे एकूण ६४५ नियमित पदे (२२१ नवीन पदांसह) व बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या एकूण ५३ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय- 


नवीन पदनिर्मिती, व्यपगत पदांचे पुनरूज्जीवन व रिक्‍त पदे भरणे यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई या मंडळाच्या आस्थापनेवरील विवरणपत्र 
अ” ६४५ नियमित पदे आणि व विवरणपत्र-“ब” नुसार बाह्ययंत्रणेच्याद्वारे घ्यावयाची ५३ सेवा पदे (मनुष्यबळ) अशा 
एकूण ६९८ पदांचा सुधारीत आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मधील एकूण ५२ संवर्गातील १२३९ पदांपैकी १९ संवर्ग आणि ४२४ पदे नियमित 
करण्यात आलेली आहेत. तसेच १ संवर्ग आणि २२१ पदे नविन निर्माण करण्यात आलेली आहेत. तसेच विवरणपत्र-“ब” 
नुसार आवश्‍यकतेप्रमाणे ५३ सेवा पदे (मनुष्यबळ) बाह्ययंत्रणेच्याद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


तसेच जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आळे आहेत अथवा ज्या संवर्गात पदे निरसित केली आहेत, त्या पदांवर जितके 
कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. सदर अधिसंख्य पद त्या पदांवर कार्यरत व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृती/राजीनामा/मृत्य इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होईल. 


विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत सेवा पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. तथापि, उक्त संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या 
प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीच्या 
सेवानिवृती/राजीनामा/मृत्य इ. कारणामुळे ते रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर त्या सेवा 
आवड्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन 
करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नविन संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व कर्तव्य जबाबदा-या अंतिम करुन वेतन 
संरचना वित्त विभागाच्या सेवा-९ कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे प्रमाणित करुन घ्यावी, त्याशिवाय सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी या संवर्गाची पदभरती करण्यात येऊ नये. 


५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.9९/आपुक, दि.०७.०२.२०२३ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३०६१७३७१९२२१० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWA\ 


सोबत = विवरणपत्र = अ व ब DR. SHRIKANT LAXMANRAO Bike Wie Cua MENTO MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND. 


2.5.4.20=feb24b515d 151 2bb47f7baeSad 1 db4953358cd43c999bdf0814c6bb78364 


d50a, postalCode=400032 
P U L KU N DWA R INumber=C10A1E6C8FBEO8C1 180978BD3ED8A151ED05202D522B09B996034 
R 


1270809060, R. SHRIKANT LAXMANRAO 71100९00/॥ 
Date: 2023.03.06 17:43:19 +05'30 


(डॉ. श्रीकांत ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव(उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रत -माहितीस्तव, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.सभापती, विधानपरिषद / मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा,यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (ले. व को.) यांचे स्वीय सहायक 

सर्व सह सचिव / उप सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) विभाग यांचे स्वीय सहायक 

सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रति, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

वित्त विभाग, आपुक/सेवा-९/अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६, दिनांक : ०६ मार्च, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील 
पदांचा सुधारीत आकृतिबंध. 


विवरणपत्र - अ (नियमित पदे) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी प्रचलित आढाव्याअंती उच्चस्तरीय सचिव 
आकृतीबंधा | निरसित केलेली | समितीने मंजूर 
नुसार पदे केलेली पदे 
मंजूर पदे (सुधारीत आकृतिबंध) 
(१) (2) (3) (8) (4) (&) 
गट-अ 
१ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस-३०: १४४२००-२१८२०० १ po १ 
२ | सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी | एस-२४:७११००-२११९०० fF oo po १ नवीन पद 
3 | अर्थसल्लागार व मुख्य एस-२३: ६७७००-२०८७०० १ na q 
लेखाधिकारी 
४ | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी | एस-१६: ४४९००-१४२४०० ३ १ २ 
५ | लेखाव लेखा परिक्षण एस-१६: ४४९००-१४२४०० १ शिका १ 
अधिकारी 
६ | प्रसिध्दी अधिकारी एस-१६: ४४९००-१४२४०० १ po q 
एकूण गट-अ | 8 [1 १___| ७ (१ नवीन पद) 
गट-ब 
सहा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी | एस-१५:४१८००-१३२३०० ३ १ २ 
सहा.लेखा व लेखा परिक्षण । एस-१५:४१८००-१३२३०० २ 2 शशि 
अधिकारी 
९ | जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० २९ po २९--५ नवीन पदे 
qo | संचालक (मधउद्योग) एस-१५: ४१८००-१३२३०० १ po q 
११ | संचालक (हात कागद) एस-१५: ४१८००-१३२३०० १ a ae q 
एकूण गट-ब ३६ ३ ३८ (५ नवीन पदे) 
गट-क 
१२ | ज्येष्ठ लघुलेखक एस-१५: ४१८००-१३२३०० २ po २ 
१३ | कनिष्ठ लघुलेखक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ४ ४ i, > 
१४ | ज्येष्ठ अधिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० १६ & १० 
१५ | सहा.विकास अधिकारी (मध) । एस-१४: ३८६००-१२२८०० १ १ PF 
१६ | रसायन झास्रज्ञ (A) एस-१४: ३८६००-१२२८०० १ १ PF 
१७ | रसायन झास्रज्ञ (हातकागद) । एस-१४: ३८६००-१२२८०० १ १ PF 
१८ | संशोधन अधिकारी एस-१४: ३८६००-१२२८०० १ १ pc 
१९ | मा.अध्यक्ष यांचे स्वीय सहायक | एस-१३: ३५४००-११२४०० १ १ [10 
२० | सहा. रसायन शास्त्रज्ञ एस-१३: ३५४००-११२४०० १ १ शिका 
हातकागद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी प्रचलित आढाव्याअंती उच्चस्तरीय सचिव 
आकृतीबंधा | निरसित केलेली | समितीने मंजूर 
नुसार पदे केलेली पदे 
मंजूर पदे (सुधारीत आकृतिबंध) 
(१) (2) (3) (8) (4) (&) 
२१ | प्रसिध्दी सहायक एस-१३: ३५४००-११२४०० १ po q 
22 | ज्येष्ठ राज्य संघटक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ३ ३ a ae 
23 | कनिष्ठ राज्य संघटक एस-१३: ३५४००-११२४०० २ २ 10 
२४ | लेखापाल तथा लेखा परीक्षक | एस-१३: ३५४००-११२४०० ४३ Fo ४३ +42 नवीन 
२५ | सहा.जिल्हा ग्रामोद्योग एस-१०: २९२००-९२३०० २९ २९ ae 
अधिकारी 
२६ | ज्येष्ठ प्रयोगशाळा सहायक मध | एस-८: २५५००-८११०० १ १ a 
२७ | ज्येष्ठ सहायक/रोखपाल एस-८: २५५००-८११०० ७४ २२ 4 
२८ | ज्येष्ठ पर्यवेक्षक एस-८: २५५००-८११०० २९ po 2844 नवीन 
२९ | निरीक्षक (हातकागद) एस-८: २५५००-८११०० ३ ३ a ae 
30 | निरीक्षक (मध माझापालन) एस-८: २५५००-८११०० २ Fo २--६ नवीन 
३१ | मुख्य टंकलेखक एस-८: २५५००-८११०० १ १ hoo ee il 
३२ | लघु टंकलेखक एस-८: २५५००-८११०० २ २ PF 
३३ | टंकलेखक एस-७: २१७००-६९१०० १० १० PF 
३४ | दूरध्वनी चालक एस-७: २१७००-६९१०० १ १ ee 
34 | कनिष्ठ सहायक तथा एस-६: १९९००-६३२०० ७३ २१ 4Q 
टंकलेखक 
३६ | विक्रेता तथा प्रयोगशाळा एस-६: १९९००-६३२०० १ १ | 
निर्देशक 
३७ | प्रचार सहाय्यक एस-६: १९९००-६३२०० १ १ a ae 
३८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक (मध) एस-६: १९९००-६३२०० १ po q 
३९ | प्रयोगशाळा सहाय्यक एस-६: १९९००-६३२०० १ १ a 
(हातकागद) 
४० । पर्यवेक्षक मध एस-६: १९९००-६३२०० 4 षु Fo 
४१ । पर्यवेक्षक उद्योग एस-६: १९९००-६३२०० १५३ Fo 9434202 नवीन पदे 
४२ | वाहन चालक एस-६: १९९००-६३२०० ६ ६ pF 
४३ | मधुक्षेत्रिक एस-६: १९९००-६३२०० ¥o शिका go 
४४ | fret एस-६: 13300-83200 q q PF 
४५ | सचिव (कारागिर हमी योजना) | एस-६: १९९००-६३२०० २९४ २९४ ine eee 
एकूण गट-क ८०५ ४२० ६०० (२१५ नवीन पदे) 
गट-ड 
४६ | नाईक एस-३: १६६००-५२४०० १३ १३ a: | 
४७ | मास्टर पॉटर एस-३: १६६००-५२४०० १ १ pF 
४८ | शिपाई माळी/रखवालदार तथा | एस-१: १५०००-४७६०० ७६ ७६ शिका 
पहारेकरी 
४९ | पथदर्शी यंत्रचालक एस-१: १५०००-४७६०० २ २ pF 0_| 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी प्रचलित आढाव्याअंती उच्चस्तरीय सचिव 
आकृतीबंधा | निरसित केलेली | समितीने मंजूर 
नुसार पदे केलेली पदे 
मंजूर पदे (सुधारीत आकृतिबंध) 
(१) (र) (३) (8) (4) (&) 
५० | प्रयोगशाळा मदतनीस (मध) एस-१: १५०००-४७६०० १ १ PF 
५१ | मधुबन सहायक (अपिएरी एस-१: १५०००-४७६०० ४ ४ aa 
असिस्टंट) 
५२ | सहायक सचिव (कारागिर हमी | एस-१: १५०००-४७६०० २९४ २९४ शिका 
योजना) 
एकूण गट-ड ३९१ ३९१ pF lo 
एकुण १२३९ ८१५ ६४५ 
(गट-अ, ब, क, ड) (४२४--२२१ नवीन) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०१/उद्योग-६, दिनांक : of मार्च, २०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील 


पदांचा सुधारीत आकृतिबंध. 


विवरणपत्र - ब (बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा) 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
La | वाहन चालक 3 
२ | बहुउद्देशीय गट ड कर्मचारी (शिपाई माळी/रखवालदार तथा पहारेकरी इ) | ५० 
बाहयंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे एकूण मनुष्यबळ 43 


टिप = 


१. विवरणपत्र-अ मधील जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत अथवा ज्या संवर्गात पदे निरसित केली आहेत, त्या पदांवर 
जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत 
व्यक्‍तीच्या सेवानिवृती/राजीनामा/मृत्य इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद होईल. 


२. विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. तथापि, उक्त संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 
मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृती/राजीनामा/मृत्य इ. कारणामुळे ते रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर त्या 
सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील. 


३. बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन 
करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


